RNI No . MAHBIL / 2009 /31745 
Reg . No . MH/ MR/ South- 327/ 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक ३१ ] 


शनिवार , सप्टेंबर ६, २०१४ /भाद्र १५ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ८५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ 


आदेश 


क्रमांक रानिआ .२०१३/ प्र.क्र . १९८ / का -३७. - महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी खालीलप्रमाणेदिलेले आदेश हे सर्वसामान्य माहितीकरिता प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहेत : 

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३-के व अनुच्छेद २४३- झेडए आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त ( अर्हता व नियुक्ती ) 
अधिनियम, १९९४ मधील तरतुदींस अनुसरून श्री . ज. स . सहारिया यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ पासून किंवा त्यानंतर ते ज्या तारखेला 
कार्यालयात आपल्या पदाचा कार्यभार घेतील, त्या तारखेपासून राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून महाराष्ट्राचे राज्यपाल त्यांची नेमणूक करीत 
आहेत . श्री . ज. स. सहारिया हे सदर पदाचा कार्यभार स्वीकारतील त्या दिनांकापासून ५ वर्षांकरिता हे पद धारण करतील आणि ते 
पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाहीत. त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती ह्या राज्य निवडणूक आयुक्त ( अर्हता व नियुक्ती ) अधिनियम, १९९४ 
मधील तरतुदींनुसार असतील . 

२. राज्य निवडणूक आयुक्तांवर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या मतदार याद्या 
तयार करण्याबाबतचे अधीक्षण , संचालन व नियंत्रण करण्याची तसेच त्यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुमीत मल्लिक , 
शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव व 
मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी. 


भाग एक ( म . उ.वि . ) - ८५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ६, २०१४/ भाद्र १५ , शके १९३६ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 4th September 2014 


Order 


No. SEC .2013 / C . R . No. 198 /desk -37 . — The following order made by the Governor is published 
for General Information : 

In pursuance of the provisions of article 243- K read with article 243-ZA of the 
Constitution of India and the Maharashtra State Election Commissioner (Qualification and 
Appointment) Act, 1994 , the Governor of Maharashtra is pleased to hereby appoint 
Shri J . S . Saharia as the State Election Commissioner with effect from the date 4th September 
2014 or the date he assumes the said office . Shri J . S . Saharia shall hold office for a term 
of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for 
reappointment. The terms and conditions of his service shall be in accordance with the 
provisions of the State Election Commissioner (Qualification and Appointment) Act , 1994 . 

The State Election Commissioner shall be responsible for the superintendence, direction 
and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Zilla 
Parishads, Panchayat Samities, Gram Panchayats, Municipal Corporations and Councils . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUMIT MULLICK , 


Additional Chief Secretary and 
Chief Protocol Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्र . रानिआ - २०१३ / प्र.क्र . १९८ / का - ३७ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा रोड , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४. 


प्रत रवाना : 


राज्यपालांचे सचिव , 
मुख्यमंत्र्याचे सचिव , 
उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव , 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
श्री . ज. स . सहारिया , 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई व नागपूर , 
महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई व नागपूर , 
मुख्य सचिव यांचे सह सचिव , 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई , 
महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई , 
सर्वविभागीय आयुक्त , 
सर्वजिल्हाधिकारी , 
सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व आयुक्त, महानगरपालिका , 
सर्व मुख्य अधिकारी , नगरपरिषदा, 
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा), मुंबई , 
* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा) , मुंबई , 
* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई , 
* सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 


* पत्राने . 


शि . म . धुळे, 
अवर सचिव . 


No. SEC - 2013/CR / 198 / D - 37 
General Administration Department 
Mantralaya, Mumbai 400 032, 
Dated 4th September 2014 . 


Copy to : 


The Secretary to the Governor , 
The Secretary to the Chief Minister , 
The Secretary to the Deputy Chief Minister, 
Private Secretaries of all Ministers/ all Ministers of State , 
Shri J. S . Saharia , 
All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries , 

Mantralaya , Mumbai, 
Secretary , State Election Commission , Mumbai, 
A . G . (Accounts ), Maharashtra I and II, Mumbai and Nagpur , 
A . G . (Audit ), Maharashtra I and II, Mumbai and Nagpur, 
Jt. Secretary to Chief Secretary , Mantralaya , Mumbai, 
Pay and Accounts Officer, Mumbai, 
Resident Audit Officer , Mumbai, 
Director General, Information and Public Relations, Mantralaya , Mumbai, 
All Divisional Commissioners, 
All Collectors , 
Chief Executive Officers of all Z .P .s , 
All Municipal Commissioners , 
All Chief Officers of Municipalities , 
* Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 

Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
* Registrar , High Court (Appellate Side ), Mumbai, 
* Registrar , Lokayukta and Upa Lokayukta Office , Mumbai , 

Secretary , Maharashtra Legislature Secretariat, Vidhan Bhavan , Mumbai. 


* By letter . 


S . M . DHULE, 
Under Secretary to Government. 


